अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे 
मंडळ औरंगाबाद व त्या अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
विभाग क्र.१, औरंगाबाद व लघु पाटबंधारे 
विभाग जालना या कार्यालयातील नियत 


अस्थायी 


व रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१/१०/२०२३ 
पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/(१९० /२०२३)/लपा, दि. २५.०४.२०२३. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आपुक, दि.३१.०८.२०२३ व शासन 


शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ 


३) अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद यांचे जा.क्र. गोपनिय 
शाखा/३४७०/सह, दि.१६.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. २ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णय व शासन शुध्दीपत्रकान्वये सर्व प्रशासकिय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 


लपा कार्यासनाच्या अखत्यारितील खालील परिशिष्ट अ मध्ये दर्डाविल्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाच्या 
HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेवून कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत खाळील अटींच्या अधीन 


राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 
अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
हि अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे | १३९ ०७७ खर्च मागणी क्रमांक आय-५, 
मंडळ,औरंगाबाद त्या अंतर्गत लघु (नियत अस्थायी आस्थापना) मुख्य 
पाटबंधारे विभाग क्र.१, औरंगाबाद . लेखाशीर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
2 | अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे | १४२ ०७ यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 


मंडळ,औरंगाबाद त्या अंतर्गत लघु 
पाटबंधारे विभाग, जालना 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 
(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना 
भाग भाडवली BSA (0%)(04), गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान ,(अनिवार्य) (४७०१ 
आय २०४ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

तसेच मागणी क्रमांक आय-५, 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 


(रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना) मुख्य 
लेखाशीर्ष -४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
भाग भांडवली अंशदान (02) (०५) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंडशादान,(उर्वरित महाराष्ट्र ) 
(कार्यक्रम) (४७०१-एच ८९९) 


१) रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

२) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 

महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍्त/व्यपगत झालेली नसतील. 
४ सहायक अधीक्षक अभियंता,औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद, यांचे कार्यालयाने उपलब्ध 
करुन दिलेल्या प्रस्तावामधीळ पदांची संख्या /पदामधील घट /पदामधीळ वाढ /सेवानिवृत्ती 
इ.माहिती अंतिम /अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 
या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांचा खर्च रकाना क्र.४ मध्ये नमूद लेखा शिर्षाखाळी टाकावा व उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

हा निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
३१/०८/२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यांत येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३११६२६२३१३२७ असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

VARSHA SANDEEP आआआ» 


DN: CN = VARSHA SANDEEP BHAGAT, C = 


BHAGAT 0111100) NOE 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.31 16:26:29 +05'30' 
(वर्षा भगत) 
सहपत्र :- परिशिष्ट अ ,ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद. 

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग,क्र.१ औरंगाबाद. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 


(9) कार्यकारी अभियंता, जालना लघु पाटबंधारे विभाग, जालना. 

(८) वित्त विभाग (व्यय - १२) मंत्रालय, मुंबई. 

(९) वित्त विभाग (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

(१०) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२),जळलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(११)कार्यासन- (लपा), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट “अ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ,औरंगाबाद त्या अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, 
औरंगाबाद व लघु पाटबंधारे विभाग,जालना 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा, दि.३१/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 


ह्य २ ३ 1 ४ | 


| “| लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,औरंगाबाद कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वित्त लेखा अधिकारी 


प्रथम लिपिक 


लघु लेखक 


भांडारपाल 


सहायक भांडारपाल 


आरेखक 


ae) oO Oo -0 ao} a0: ae) 9्ट Oo 0; 


सहायक आरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


c 
es 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


8 
3 
संगणक १ 
१ 
१ 


नाईक 


शिपाई 4 


चौकीदार १ 


एकूण ३४ 


१.१ | .१ | लघु पाटबंधारे उपविभाग, क्र.१, औरंगाबाद उप विभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


1 4 oOo}; o}] -0। A oO; 9७८) 9७८ oO 


चौकीदार 


Oo 
(९ 


एकूण 


१.२ | लघु पाटबंधारे उपविभाग, क्र.२ औरंगाबाद उप विभागीय अधिकारी १ 


कनिष्ठ अभियंता 8 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0|। 4 oO} oOo} oO] A] -0 9८ 


एकूण 


Ee) 
ios 


१.३ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग,कन्नड 


उप विभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0|। 4 त. o}] क A oO; ७9७८) 9७८ oO 


एकूण 


ee) 
(९ 


ca 8 


लघु पाटबंधारे उपविभाग, सिल्लोड 


उप विभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


> जी A] 0 oO}; क श्या नळ oC} ७9८ | -0 


एकूण 


Ee) 
ios 


१.६ 


लघु पाटबंधारे अन्वेषण 
औरंगाबाद 


उपविभाग,क्र.८ 


उप विभागीय अधिकारी 


ae) 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


दिं 9 


भूवैज्ञानिक उप पथक औरंगाबाद 
(संकल्पचित्र विभागाच्या आकृतीबंधाप्रमाणे) 


सहायक भूवैज्ञानिक 


भूवैज्ञानिक सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


विभाग व उप विभाग मिळून 


एकूण (अ) १३९ पदे 


कार्यकारी अभियंता, जालना लघु पाटबंधारे 
विभाग, जालना 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपिक 


भांडारपाल 


सहायक भांडारपाल 


आरेखक 


सहायक आरेखक 


20: 20: ae) Oo me} ae) 9्ट ae) 


वरिष्ठ लिपिक 


c 
Bs 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


लघु लेखक निम्नश्रेणी 


संगणक चालक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


२.१ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग,जालना 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभियंता सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


pro} AD oO ae) 26: A) 


एकूण 


लघु पाटबंधारे उपविभाग,जालना (कुंभार 
पिंपळगाव) 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभियंता सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO} A] व. oO] oO] A] cc] K& 9८ 


एकूण 


pe) 
ios 


२.३ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग, अंबड 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभियंता सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


०3 4 oO}; -0) oO] A] oO] 9८) 9८ oO 


एकूण 


me) 
(९ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग,मंठा मु. वाटुरफाटा 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभियंता सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


-5 oOo}; o}] नो oO; 9७८ |) 9७८ 2 


शिपाई 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 


चौकीदार 


ue) 


एकूण 


ae) 
ios 


२.५ 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उप विभाग,जालना 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभियंता सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O A) -O -O -O aA) me) 9८ 9८ -O 


एकूण 


न्न 
(९ 


२.६ 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उप विभाग,भोकरदन 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभियंता सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O A) -O -O -O A) me) 9८ 9८ -O 


एकूण 


pe) 
९९ 


विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब) १४२ पदे 


एकूण (अ) + (बो २८१ पदे 


VARSHA 
SANDEEP 
BHAGAT 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP 
BHAGAT 


DN: CN = VARSHA SANDEEP BHAGAT, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.31 16:26:47 +05'30' 


(वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-ब 


(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(५००/२०२३)/लपा, दि.३१/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


लघु पाटबंधारे कार्यालय क्र.१ औरंगाबाद 


अ.क्र कार्यालय पदनाम पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
१ | oy पाटबंधारे | वाहन चालक १ १) श्री. मधुकर विश्वनाथ साळवे ३१.०७.२०२५ 
विभाग, क्र.१, 
औरंगाबाद 
जड यंत्रचालक q १ श्री.एल.टी.ठुबे ३०.०४.२०२५ 
२ 
३ मजूर ३ १ श्री.सोमीनाथ कचरु खंडागळे ३१.१२.२०२३ 
२) श्री.कैलास लक्ष्मण चव्हाण ३१.०७.२०२६ 
3) श्री.अशोक बापूराव प्रधान ३१.०५.२०२५ 
8 चौकोदार २ १) श्री.त्रिबक बाळू चव्हाण ३१.१२.२०२८ 
२) श्री.रामदास मनोहर चव्हाण ३०.०४.२०२८ 
कार्यकारी अभियंता,जालना लघु पाटबंधारे विभाग,जालना 
वाहन चालक १ १श्री.मगवान किसन चापईतकर |  ३०.०६.२०२४ 
स्वच्छक १ १श्री.महमद राऊफ महमद ३१.१२.२०२३ 
युसूफ 
मजूर ३ १श्री.सय्यद रफ़ीक सय्यद ३१.०५.२०२५ 
रजाक ३१.१०.२०२५ 
२श्री.अशोक कुडलिक खरात ३१.०८.२०२५ 
३श्री.जयसिंग राजसिंग चव्हाण 
चौकीदार २ १ श्री. शिवाजी रामभाऊ बादल ३०.०६.२०२४ 
२श्री.लक्ष्मण रामचंद्र म्हस्के ३१.०५.२०२६ 


एकूण अ--ब = ०७--०७-१४ पदे 


VARSHA 
SANDEEP 
BHAGAT 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP 
BHAGAT 


DN: CN = VARSHA SANDEEP BHAGAT, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.31 16:27:04 +05'30' 


(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


